भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी 
घरे बांधण्याच्या योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समिती, 
रायगड यांनी शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र : गृनियो-२०२३/प्र.क्र.११८/योजना-२ 
३रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ मार्च, २०२३. 


वाचा : (१) शासन निर्णय, इमाव, सावडौमाप्र, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभाग, क्र. गृनियो-२०१९/ 
प्र.क्र.०२/विजाभज-१, दि. ६/९/२०१९ 
(२) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, रायगड यांचे 
प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र.सआस/रा/भज-क धनगर/घरकुल मंजुरी/२०२२-२३/ १३८४, 
दि.२१.१०.२०२२ 
(3) सहायक आयुकत, समाजकल्याण, रायगड यांचे पत्र क्र.सआस/रा/ घरकुल मंजुरी प्रस्ताव/२०२२- 
२३/१३८७, दि.२१.१०.२०२२. 
(४ संचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांचे पत्र क्र. जा. क्र.इ माबकसं /मावक 
/धनगर घरे बांधणे /रायगड -बोरघर /२०२२-२३/पुणे,२५२,दि.१४.०२.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय संदर्भाधिन 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल 
योजना जिल्हास्तरीय समिती, रायगड यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत जिल्हास्तरीय समितीने संदर्भ क्र. २ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या एकूण १२ वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव संचाळक,इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय,पुणे यांनी संदर्भ क्र. ०४ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला असुन सदर प्रस्तावास मान्यता 
देण्याची तसेच त्यासाठी आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल 
योजना जिल्हास्तरीय समिती, रायगड यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व 
सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, रायगड यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या एकूण १२ 
वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास (लाभार्थ्यांची यादी “परिशिष्ट-अ' सोबत जोडली आहे.) संबंधित शासन 
निर्णयातील अटी शतींच्या अधिन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी आवश्‍यक असलेला 
एकूण रु.१४,४०,००० /- (रुपये चौदा लाख चाळीस हजार मात्र) इतक्या रकमेचा निधी वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा निधी वितरीत करण्यासाठी Walsh, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना -नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असुन त्यांनी सदरहू निधी संचालक, राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई या कार्यालयालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) द्वारे वितरीत करावा. सदर निधी 
प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 'अ* मध्ये नमूद लाभार्थ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात, 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था प्रणालीद्वारे (॥०॥० Financial Management System-PFMS) थेट लाभार्थी वितरण 
पध्दतीने (Direct Beneficiary Transfer - DBT) बांधकामाच्या टप्प्यानुसार टप्प्याटप्प्याने थेट जमा करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२३/प्र.क्र.११८/योजना-२ 


३. यापोटी होणारा खर्च, सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात, मागणी क्रमांक झेडजी-३, २२२५, अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण (०४)(०३) भटक्या 
जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना (कार्यक्रम) ( २२२५ एफ ४६१ ) ३१, सहायक 
अनुदाने ( वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

४. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना वित्त विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील asad पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२४१६३५५०८०३४ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ति 
H E N D R E वणान by HENDRE SHRINATH 


DN: CN = HENDRE SHRINATH VASANT, C = 
SHRINATH VASANT ७५३ covery of 

BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT 

Date: 2023.03.24 16:40:12 +05'30° 


(श्रीनाथ व. हेंद्रे ) 
सोबत- परिशिष्ट- “अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, सिडको भवन - दक्षिण बाजू, 
सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई -४००६१४ 

५. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण ,मुंबई विभाग. 

६. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, रायगड 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

८. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, रायगड 

९. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रायगड 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवड नस्ती. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२३/प्र.क्र.११८/योजना-२ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: गृनियो -२०२३/प्र.क्र.११८/ योजना-२ 
दिनांक: २३ मार्च, २०२३ 


परिशिष्ट-अ 


सन २०२२-२३ मध्ये रायगड जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकूल योजना 
जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी :- 


अ.क्र लाभार्थ्याचे नाव गाव तालुका 
a लक्ष्मण धाऊ HS बोरघर अलिबाग 
२ विनोद धाऊ ढेबे बोरघर अलिबाग 
३ विलास भिकाजी ढेबे बोरघर अलिबाग 
४ सिताराम हेमा जानकर बोरघर अलिबाग 
षु सुरेश हेमा जानकर बोरघर अलिबाग 
g अशोक WHT जानकर बोरघर अलिबाग 
७ प्रकाश रमेश जानकर बोरघर अलिबाग 
८ राम धाऊ केडे बोरघर अलिबाग 
९ मामु oly ढेबे बोरघर अलिबाग 
do जयंत कोडू वरक बोरघर अलिबाग 
1११ | संतोष झिमा ढेबे बोरघर अलिबाग 
१२ धर्मा Gly वरक बोरघर अलिबाग 
HENDRE oo. 
SHRINATH VASANT cists Sats 
(श्रीनाथ व. हेंद्रे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


